गृह (परिवहन) विभागाच्या मोटार वाहन 
विभागातील एकुण २४ प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयापैकी दर्जावाढ करण्यात आलेली ९ 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालय वगळता उर्वरित १५ 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयामध्ये लेखा अधिकारी 
या पदास आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई - ३२ 
दिनांक : ०९ जुले, २०२४ 


वाचा : - 

. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी - १११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, दि.२३.०९.२०२२ 

. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी - १११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, दि.२३.०६.२०२३ 

. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हिडी - १०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४, दि.१०.०१.२०२४ 

. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे क्र.पआका/का८(१)/ आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करणेबाबत/न.क्र.१५-२०२४ /जा.क्र.५६६७, दि.१५ मे, २०२४ 


०८ “७ AD _O 


प्रस्तावना :- 
उपनिर्दिष्ट क्र.१ येथीळ शासन निर्णयान्वये गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन 
आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील विविध संवर्गातील नियमित ४१४६ पदे व बाह्यंत्रणेव्दारे उपलब्ध 
करावयाच्या २०४ पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. 
गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्‍त कार्यालय व त्यांच्या अधिपत्याखाली 
सर्व प्रादेशिक / उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालये यांच्यासाठी सुधारित सुधारित आकृतीबंधानुसार 
अधिकारी व कर्मचारी यांच्या फेरवाटपास उपनिर्दिष्ट क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात 
आली आहे. 
तसेच सुधारीत आकृतीबंधानुसार प्रादेशिक परिवहन अधिकारी संवर्गाच्या पदामध्ये झाळेली वाढ 
विचारात घेऊन उपनिर्दिष्ट क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील एकूण ९ उप प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालयांचा दर्जा वाढ करुन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रुपांतर करण्यास तसेच सदर 
कार्यालयातील लेखा अधिकारी यांना सदर कार्यालयाचे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात आले आहे. 
आता Curate क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये राज्यातील दर्जावाढ केलेले एकूण ९ प्रादेशिक 
परिवहन कार्यालये वगळता उर्वरित १५ प्रादेशिक कार्यालयातील लेखा अधिकारी तसेच परिवहन आयुक्‍त 
कार्यालय, मुंबई येथील लेखा अधिकारी - १ यांना “आहरण व संवितरण अधिकारी” म्हणून घोषित 
करण्याची बाब झासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१०२२/प्र.क्र.२५३/परि-४ 


शासन निर्णय :- 

परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या उपनिर्दिष्ट क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरुन मोटार 
वाहन विभागातील दर्जावाढ करण्यात आलेली ९ प्रादेशिक परिवहन कार्यालये वगळता उर्वरित १) मुंबई 

२) मुंबई (पूर्वी ३) मुंबई (पश्चिम) ४) ठाणे ५) पनवेल ६) पुणे ७) कोल्हापूर ८) नाशिक ९) धुळे १०) 
छ.संभाजीगनर ११) नांदेड १२) अमरावती १३) लातूर १४) नागपूर (हहर) १५) नागपूर (ग्रामीण) येथील 
प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातील “लेखा अधिकारी” यांना तसेच परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई येथील 
“लेखा अधिकारी - १” यांना कार्यालयाशी संबधित अनुषांगिक देयके कोषागारात सादर करणे तसेच 
तदनुषांगिक वित्तीय बाबी हाताळण्यासाठी मुंबई वित्तीय नियमावली, १९५९ व महाराष्ट्र कोषगार नियम 
१९६८ नियम १५ (३) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकारांचा वापर करण्यासाठी, “आहरण व संवितरण 
अधिकारी” म्हणून घोषित करण्यास या शासन निर्णयाव्दारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


2. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०७०९१५२७४७०९२९ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


8 H A RAT Digitally signed by BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=HOME 


DEPARTMENT, 


RAMCHAN D RA 2.5.4.20=adedcafle22746fc379c4d04972c090c93ed25575 1 866f45 
6b130031dd33559, postalCode=400032, st=Maharash' 
INumber=49CE1A18F73B9A209085E92127FE59850F0B38740 


LA N G H | 3911C9F82C1EBF9BE2AB089, cn=BHARAT RAMCHANDRA LANGHI 
Date: 2024.07.09 15:38:56 +05'30 


(भरतरा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत:- 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव 
३. महालेखापाल (लेखापरीक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
४. परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
५. परिवहन उप आयुक्त (निरीक्षण/लेखा) परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई 
६. सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
९. कक्ष अधिकारी (बीयुडी-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०.निवड नस्ती (परिवहन-४) 


